शालेय पोषण आहार योजनेंतर्गत 
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावर 
स्थापन करण्यात आलेल्या स्वतंत्र 
कक्षातील पदांच्या पुनर्रचनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२०/प्र.क्र.१ ५६/एस.डी.३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक: ०६ जुले, २०२१ 


वाचा:- 


१) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०११/प्र.क्र.५३५/एस.डी-३, 
दि.०६/०३/२०१७. 

२) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. शापोआ-२०११/प्र.क्र.५३५/एस.डी-३, 
दि.२४/११/२०१७. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र६५/अर्थ-०३ दि.०४/०५/२०२०. 


प्रस्तावना:- 
प्राथमिक शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने तसेच प्राथमिक झाळांतीळ 


विद्यार्थ्यांच्या पट नोंदणी व उपस्थितीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी आणि शाळेतील विद्यार्थ्यांची गळती 


थांबविण्याकरिता केंद्र पुरस्कृत शाळेय पोषण आहार योजना राज्यामध्ये दि.१५ऑगस्ट,१९९५ पासून 


सुरु करण्यात आली आहे. शालेय पोषण आहार ही केंद्र शासनाच्या Foray कार्यक्रमातील एक 


अत्यंत महत्वपूर्ण योजना आहे. शालेय पोषण आहार योजनेतर्गत राज्यात दररोज साधारणत: १.०५ 


कोटी विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहाराचा लाभ दिला जातो. शासनाने दि.०६ मार्च, २०१७ रोजीच्या 


शासन निर्णयान्वये शाळेय पोषण आहार योजनेसाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे येथे ४१ 


नवीन पदे निर्माण करुन शालेय पोषण आहार, स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. 


कोविड-१९ विषाणू प्रादुर्भावामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेवरील होणाऱ्या विपरीत 
परिणामामुळे वित्त विभागाने खर्चाच्या कपातीबाबत वेळोवेळी निर्देश दिले आहेत. तसेच, शालेय 


पोषण आहार योजनेच्या सनियंत्रणाकरीता संगणकीय प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. सदर 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२०/प्र.क्र.१५६/एस.डी.3 


परिस्थितीमध्ये शाळेय पोषण आहार योजनेच्या स्वतंत्र Hao काही पदे कमी करुन पदांवर 


होणारा खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने पदांच्या पुनर्रचनेबाबतची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


शाळेय पोषण आहार योजनेंतर्गत प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, पुणे येथे 


दि.०६ मार्च,२०१७ रोजीच्या शासन निर्णय व दि.२४ नोव्हेंबर,२०१७ च्या श्युध्दीपत्रकाव्दारे निर्माण 


करण्यात आलेल्या पदांमध्ये बदल करुन सदर कक्षाची खालीलप्रमाणे पुनर्रनचना करण्यात येत 


आहे. 
| वेतन मॅट्रिक्स वेतन स्तर 
अ.क्र पदनाम पदसंख्या (Pay Band) (Level) 
a . ।राज्य समन्वय अधिकारी क्म १ 2.8. 3 (७८८००-२०९२००) 5२५ 
(शालेय पोषण आहार) 
२. । अधिक्षक ०३ 2.8.२ (३८६००-१२२८००) 5१४ 
(शालेय पोषण आहार) 
३. | लेखाधिकारी | ea | q P.B.2 (४४९००-१४२४००) 5१६ 
४. । सहायक लेखाधिकारी 10१ १ 2.8.२ (४१८००-१३२३००) 5१५ 
५. | लेखापाल 10१ 2.8.२ (३५४००-११२४००) 5१३ 
६. । सपोर्ट स्टाफ (कंत्राटी पध्दतीने) ०५ एकत्रित वेतन [=] 
(प्रतिमाह रु.१०,०००/-) 
७. | डेटा एन्ट्री आपरेटर (कंत्राटी Ba ० एकत्रित वेतन शकी 
पध्दतीने) (प्रतिमाह रु.१५,९००/-) 
UPI) २२ 1-1] Poe 


२. प्रस्तुत पदांच्या भरती/नियुक्‍तीबाबत तसेच, मानधनाबाबत शासनाच्या प्रचलित नियमांचे 


पालन करण्यात यावे. सदर २२ पदांवरील संपूर्ण खर्च केंद्र शासनाच्या शाळेय पोषण आहार 


योजनेच्या व्यवस्थापन, सनियंत्रण व मूल्यमापन (MME) साठी उपलब्ध निधीतून भागविण्यात यावा. 


तसेच,वरील सर्व पदे शाळेय पोषण आहार योजना बंद झाल्यास अथवा केंद्र शासनाने योजनेच्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शापोआ- २०२०/प्र.क्र.१५६/एस.डी.3 


व्यवस्थापन, सनियंत्रण व मूल्यमापन (MME) साठी निधी देणे बंद केल्यास आपोआप संपुष्टात 


येतील. 


३. सदर पदांचा खर्च पुढील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. "मागणी क्रमांक 


ई-२,२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०१- प्राथमिक शिक्षण, (०१) (१५) शालेय पोषण आहार 


(सर्वसाधारण) (केंद्र हिस्सा) (२२०२ ३८०६), ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर)” 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७०६१७०५३९४६२१ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


RAJENDRA 
SHANKARRAO PAWAR «= | 
(राजेंद्र पवार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
४)  सर्वमा. मंत्री/ मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


सर्व मा. संसद सदस्य/ विधानसभा सदस्य/विधानपरिषद सदस्य 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
मा. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
) शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) शिक्षणाधिकारी (प्राथ), जिल्हा परिषद (सवी 
१४) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
५ मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 
) 
) 
) 
) 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र % , मुंबई/नागपूर 
वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई 

शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती - एस.डी. ३. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


